वर्ष - ११ , अंक - ८ ] 

- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ 
नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४- २० , शके १ ९ ४४ 


अहमदनगर , ३ ऑक्टोबर २०२२ . 


उपाध्यक्षांचे नाव 


भाग -१ अ ( ना.वि. ) २३४ 


सत्यमेव जयते 


आदेश 

क्रमांक नपा / कार्या -५ / कावि -१०४६ / २०२२ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ ( ४ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे 
श्रीगोंदा नगरपरिषदेमध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार श्रीगोंदा 
नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेचे जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 


१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


खेडकर ज्योती सुधीर 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


( १ ) 


[ पृष्ठे ०५ 


नगरपरिषदेचे नाव 
२ 

श्रीगोंदा नगरपरिषद 


ORDER 

No. Napa / Desk - 5 / WS - 1046 / 2022 . In exercise of the powers vested in me , under Section 51 - A ( 4 ) 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 , 
I , Dr. Rajendra B. Bhosale , Collector , Ahmednagar hereby publish the name of the following person , 
who has been declared elected as the Vice - President of the Municipal Council , Shrigonda in Special 
Meeting conveyed on 15th September 2022 . 


डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर , 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४ - २० , शके १ ९ ४४ 

Schedule 


Name of the Vice - President 


वाचले . - 


1 

Khedkar Jyoti Sudhir 


Ahmednagar , 3rd October 2022 . 


Name of the Municipal Council 
2 

Shrigonda Municipal Council 


( १ ) 

मा . उप सचिव , महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक एमयुएम -२०२० / प्र.क्र . २ ९ १ / नवि -१७ , 
दिनांक 
२० मे २०२२ . 

( २ ) 

मा . उपसचिव , ग्रामविकास विभाग यांचेकडील दिनांक २० मे २०२२ रोजीची अधिसूचना . 

( ३ ) 

मा . उपसचिव , नगर विकास विभाग यांचेकडील अधिसूचना , दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ 

( ४ ) मा . कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक व्हीपीएम -२०२० / प्र.क्र . २२६ / पंरा -४ , दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ . 

विषय - अहमदनगर जिल्ह्यातील वडारवाडी , बाराबाभळी व नागरदेवळे ही गावे त्रिशंकू घोषित करण्याबाबत 

अधिसूचना 

क्रमांक कावि / ग्रापं / कार्या ८ - अ / ११० ९ / २०२२ . - ज्याअर्थी नगर विकास विभाग यांचेकडील शासकीय अधिसूचना एमयुएम -२०२० / प्र.क्र . २ ९ १ / 
नवि १७ , दिनांक २० मे २०२२ अन्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील नागरदेवळे , वडारवाडी व बाराबाभळी या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण 
क्षेत्रातून लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करून , उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी “ नागरदेवळे नगरपरिषद ' या नावाने नगरपरिषद गठीत करण्यात 
आली . ग्रामविकास विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक झेडपीबी -२०२१ / प्र.क्र .५७ / ( १ ) /पं.रा.-५ , दिनांक २० मे २०२२ अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम - पाच ) यांचे कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) यासह 
२५४ चे पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( क ) अन्वये वडारवाडी , बाराबाभळी व नागरदेवळे ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र अहमदनगर जिल्ह्यातून 
वगळण्यात आलेले आहे . तद्नंतर नगर विकास विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एमयुएम -२०२० / प्र.क्र . २ ९ १ / नवि -१७ , दिनांक २ ९ ऑगस्ट 
२०२२ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या कलम 
३ मधील उप - कलम ( २ ) ( २ ) ( ३ ) अन्वये नगर विकास विभाग क्रमांक एमयुएम - २०२० / प्र . क्र . २ ९ १ / नवि -१७ , दिनांक २० मे २०२२ ची अधिसूचना 
रद्द करण्यात आलेली आहे . ग्रामविकास विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक व्हीपीएम -२०२० / प्र.क्र . २२६ / पंरा -४ , दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ अन्वये 
नगरविकास विभागाच्या दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ तसेच ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये “ नागरदेवळे 
नगरपरिषद ” रद्द करण्यात आली आहे . त्यामुळे आता या गावांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात नसल्याने सदरची गावे त्रिशंकु घोषित 
करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना निर्देशित केले आहे : 


DR . RAJENDRA B. BHOSALE , 
Collector , Ahmednagar . 


ज्याअर्थी , शासनाच्या निर्देशानुसार अहमदनगर जिल्ह्यातील ही तीनही गावे नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायत हद्दीत येत नसल्यामुळे तेथील 
जनतेला स्थानिक नागरी सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे , असे माझे निदर्शनास आले आहे . 


त्याअर्थी , अहमदनगर जिल्ह्यातील वडारवाडी , बाराबाभळी व नागरदेवळे ही गावे व भाग हा त्रिशंकु झालेला असल्याने सदरची गावे 
त्रिशंकु म्हणून या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करीत आहे . 


अहमदनगर , ४ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्याअर्थी , वडारवाडी , बाराबाभळी व नागरदेवळे ही गावे त्रिशंकु जाहीर केल्यामुळे या गावांमधील लोकसंख्या विचारात घेता सदर क्षेत्र 
फार काळ त्रिशंकु अवस्थेत राहणे प्रशासकीय दृष्टया उचित नाही . तरी वरील तीनही त्रिशंकु गावामध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करणेबाबतचा 
प्रस्ताव महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम ४ व ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचेकडील शासन निर्णय दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२००४ मधील तरतुदीनुसार तसेच ग्रामविकास विभाग यांचेकडील दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ व दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ मध्ये दिलेल्या शासन 
निर्देशानुसार विहित पद्धतीने शासनास सादर करणेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , अहमदनगर यांनी शासन निर्देशाप्रमाणे 
कार्यवाही करावी . 


डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४ - २० , शके १ ९ ४४ 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांस प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 
शुक्रवार , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 

क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसपोनि / कावि -३५० / २०२२ - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ , 
पोट - कलम २ चा खंड - अ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( मतदार विभाग आणि निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६६ , 
पोट - कलम १ अन्वये , मी , मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार असे जाहीर करते की , नंदुरबार जिल्हा परिषदमधील रिक्त जागांच्या 
पोट - निवडणुकीत खालील नमूद केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातून नंदुरबार जिल्हा 
परिषदेवर सभासद म्हणून निवडून आले आहेत . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


नंदुरबार , १० जून २०२२ . 


अ . क्र . 


निवडणूक 

विभागाचा 

क्रमांक 


१ 


१ 


२ 


५२ 


नंदुरबार , १० जून २०२२ . 


निर्वाचक 

गणाचा 

क्रमांक 


२ 


निवडणूक 
विभागाचे 

नाव 


२ ९ 


३ 

चितवी 


आदेश 

क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसपोनि / कावि -३५० / २०२२ - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ , 
पोट - कलम ३ आणि महाराष्ट्र पंचायत समित्या ( निर्वाचक गण आणि निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० , पोट - कलम 
१ अन्वये , मी , मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार असे जाहीर करते की , पंचायत समितीमधील रिक्त जागांच्या पोट - निवडणुकीत पुढील 
नमूद केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या निर्वाचक गणातून अक्राणी पंचायत समितीवर सभासद म्हणून निवडून आले 
आहेत . 


निर्वाचक 

गणाचे 

नाव 


परिशिष्ट 


३ 

असली 


निवडून आलेल्या 
उमेदवाराचे नाव 


४ 

गावीत सुनिल सुरेश 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या 
उमेदवाराचे नाव 


कायमचा पत्ता 


वळवी सोनिया सिपा 


५ 

मु . मोरकरंजा , पो . खानापूर , 
ता . नवापूर , जि . नंदुरबार . 


मनीषा खत्री , 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


कायमचा पत्ता 


५ 

मु . असली , पो . तलई , 
ता . अक्राणी , जि . नंदुरबार , 


मनीषा खत्री , 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४ - २० , शके १ ९ ४४ 
वाचले .-- ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ / जिपपंस - २०२२ / प्र.क्र . ७ / का . ७ , दिनांक ११ मे २०२२ . 

( २ ) या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १७ मे २०२२ रोजीची अधिसूचना . 

आदेश 


४ 


क्रमांक क / कक्ष -५ / ग्रा.पं. / जि.प.पं.स. / कावि - ९ ५० / २०२२. - मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील उपोद्घातातील नमूद क्रमांक १ च्या 
पत्रान्वये शिरपूर व साक्री पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गणांमधील २ रिक्त पदांसाठी पोट - निवडणूक , २०२२ चा निवडणूक कार्यक्रम 
जाहीर करण्यात आला . त्यानुसार दिनांक ५ जून २०२२ रोजी सदरच्या रिक्त जागांसाठी मतदान प्रक्रिया व दिनांक ६ जून २०२२ रोजी 
मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली . 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ , पोट - कलम ३ चा खंड ( अ ) आणि पंचायत समित्या 
( निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , जलज शर्मा , जिल्हाधिकारी , धुळे असे जाहीर करतो की , शिरपूर व साक्री या पंचायत समित्यांमधील खालील नमूद 
केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या निर्वाचक गणातून पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

परिशिष्ट - १ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


तालुक्याचे पंचायत समिती 

नाव 


शिरपूर 


साक्री 


धुळे , ७ जून २०२२ . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


निर्वाचन 

गणाचे नाव 


धुळे , २१ जून २०२२ . 


३ 

२६ - हिसाळे 


५२ - हट्टी खु . 


निवडून 

आलेला 

प्रवर्ग 


४ 


अनुसूचित जमाती 


सर्वसाधारण 


निवडून आलेल्या 
उमेदवाराचे नाव 


गायकवाड मनोज बाकू 


बागले सिंधुबाई रघुनाथ 


शनिवार , जून २५ , २०२२ / आषाढ ४ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 

क्रमांक क / कक्ष -५ / नपा / कावि -६५७ / सन २०२२ - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , जलज शर्मा , जिल्हाधिकारी , धुळे , या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , शिंदखेडा 
नगरपंचायतीच्या दिनांक ४ जून २०२२ रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य उपाध्यक्ष , शिंदखेडा नगरपंचायत म्हणून रीतसर निवडून आलेले 
आहेत . 

अनुसूची 


निवडून आलेले उपाध्यक्ष यांचे नाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


२ 

श्री . देसले प्रकाश नागो 


मु . तरडी , पो . हिसाळे , 
ता . शिरपूर , जि . धुळे . 
मु . पो . हट्टी खु . , ता . साक्री , 
जि . धुळे . 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


जलज शर्मा , 

जिल्हाधिकारी , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४ - २० , शके १ ९ ४४ 

ORDER 


क्रमांक क / कक्ष- ५ / नपाप्र / कावि -६५७ / सन २०२२. In exercise of the powers vested in me , under sub - section ( 4 ) 
of Section 51 - A , of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 
1965 , I , Jalaj Sharma , Collector , Dhule hereby publish the name of the person who has been declared 
elected as Vice - President , Shindkheda Nagarpanchayat in the Special Meeting held on 4th June 2022 . 


Sr. No. 
1 

1 


Dhule , 21st June 2022 . 


- 


Schedule 

Name of Vice - President 


५ 


2 

Mr. Desale Prakash Nago 


JALAJ SHARMA , 
Collector , Dhule . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


